राज्य मराठी विकास संस्थेच्या उपसंचालक 
या पदावर २ वर्षांसाठी प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्ती - श्रीमती अं. जा. ढमाळ, राज्यकर 
उपायुक्त, वस्तू व सेवा कर विभाग, पुणे. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : प्रतिनि-२०२२/प्र.क्र.४२/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ जून, २०२२ 


वाचा : १) मराठी भाषा विभाग, शासन आदेश क्र. रामंवि २०२१/प्र.क्र.३५/आस्था-२, 
दि.२४.०२.२०२२. 
२) राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई यांचे दि.१२.०५.२०२२ चे निवेदन. 


शासन seat - 


राज्य मराठी विकास संस्थेतील उपसंचालक हे पद सन २००९ पासून रिक्‍त आहे. सद्य:स्थितीत 


सदर पदाचे कामकाज अतिरिक्त कार्यभाराच्या माध्यमातून सुरु आहे. संदर्भ क्र.१ नुसार सदर पदाचा 


अतिरिक्त कार्यभार डॉ. झा. बा. देवरे, सहायक सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी fasta निर्मिती मंडळ, 


मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. संदर्भ क्र.२ नुसार प्राप्त झालेले निवेदन विचारात घेऊन 


राज्य मराठी विकास संस्थेतील उपसंचालक हे पद सन २००९ पासून रिक्‍त असल्याने एक विशेष बाब 


म्हणून उपसंचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई या पदावर श्रीमती अं. जा. ढमाळ, राज्यकर 


उपायुक्त, वस्तू व सेवा कर विभाग, पुणे यांची २ वर्षासाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


श्रीमती अं. जा. ढमाळ ह्या ज्या दिवशी उपसंचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई या पदावर 


हजर होतील त्या दिवसापासून त्यांचा प्रतिनियुक्ती कालावधी सुरु होईल. महाराष्ट्र नागरी सेवा 


(पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील 


शासन Beat क्रमांकः प्रतिनि-२०२२/प्र.क्र.४२//आस्था-२ 


प्रदाने) नियम १९८१ च्या नियम ४० व परिशिष्ट २ नुसार तसेच वित्त विभाग आणि सामान्य प्रशासन 


विभाग यांनी वेळोवेळी निर्गमित केळेळे शासन निर्णय विचारात घेऊन प्रस्तुत प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व 


शर्ती तयार करण्यात आल्या असून त्या सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दिल्या आहेत 


श्रीमती अं. जा. ढमाळ यांनी राज्य मराठी विकास संस्थेतील उपसंचालक या पदाचा पदभार 
स्विकारल्यानंतर डॉ. शा. बा. देवरे, सहायक सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, 
मुंबई यांच्याकडील सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार आपोआपच संपुष्टात येईल. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२२१४३४४७४६३३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MILIND BHAGWAN 
GAWADE 


M | | | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MARATHI LANGUAGE 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 
‘Maharash 


2.5.4.20=d043e1f55c6ded344ffebea8801d8 
286bfdcafaeaS4c7 16c9b31b47b87a9476, 

idonym=3FD721BE2B19DF245E0157FD 
3DC7B26475009465 


I ber=EF777B84EAC7F675E349314 
4EFO6FOFA1CB47DE2A32BE1 156CA04D038 
F42D6E1, cn=MILIND BHAGWAN GAWADE 
Date: 2022.06.23 11:45:09 +05'30' 


(मिलिंद भ. गवादे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) श्रीमती अं. जा. ढमाळ, राज्यकर उपायुक्त, वस्तू व सेवा कर विभाग, पुणे ४११ ००६. 
२) डॉ. शा. बा. देवरे, सहायक सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई yoo ०२५. 


प्रत, 


१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई Yoo ०२०. 

२) अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

3) मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

४) मंत्री महोदयांचे (मराठी भाषा विभाग) खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

५) राज्यकर उपायुक्त (इ-६१३), वस्तू व सेवा कर विभाग, पुणे ४११ ००६. 
) 
) 
) 


६) सचिव (मराठी भाषा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032. 

७ संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ४०० ००१. 

८) सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, प्रभादेवी, मुंबई Yoo ०२५. 
पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि-२०२२/प्र.क्र.४२//आस्था-२ 


९) भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, वांद्रे, मुंबई Yoo ०५१. 

१०) सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, प्रभादेवी, मुंबई ४०० ०२५. 

११) सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१४) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन Beat क्रमांकः प्रतिनि-२०२२/प्र.क्र.४२//आस्था-२ 


परिशिष्ट 


मराठी भाषा विभाग, शासन आदेश क्र. प्रतिनि-२०२२/प्र.क्र.४२/आस्था-२, दि.२३.०६.२०२२ चे सहपत्र 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ 
च्या नियम vo मधील तरतूदीनुसार प्रतिनियुक्‍तीच्या अर्टी व शर्ती 


१) प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी :- श्रीमती अं. जा. ढमाळ यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, 
स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, 
१९८१ च्या नियम ४० मधील तरतुदीनुसार त्यांची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येईल. तसेच 
प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी हा रुजू झाल्यापासून दोन वर्षे इतका असेल. 


अ) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनास आवश्यक वाटली तर त्यांना त्यांचा 
प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी स्वीयेतर सेवेतून केव्हाही परत बोलावण्याचा हक्क 
शासनास असेल. 


ब) त्यांच्या सेवेची आवश्‍यकता राज्य मराठी विकास संस्था यांना नसेल तर त्यांना मूळ सेवेत परत 
पाठविण्याची मुभा संस्थेस राहील. मात्र तत्पूर्वी किमान ३ महिने अगोदर शासनास तसे 
कळविणे आवश्‍यक राहील आणि 


क) जर त्यांना आपल्या मूळ कार्यालयाकडे परत यावयाचे असेल तर त्यांना मूळ कार्यालयात परत 
येण्याची मुभा राहील. मात्र तत्पूर्वी किमान ३ महिने अगोदर शासनास तसे कळविणे आवश्‍यक 
राहील. 


२) वेतन :- त्या प्रतिनियुक्‍्तीच्या कालावधीत “उपसंचालक” हे पद धारण करतील. परंतु सदर 
कालावधीत त्या त्यांच्या राज्यकर उपायुक्‍त, “गट-अ” पदाची वेतन संरचना किंवा संस्थेतील 
उपसंचालक या प्रतिनियुक्‍तीच्या पदाची वेतनसंरचना स्वीकारु हाकतील. सदरची संस्था ही 
१००% राज्य शासन अनुदानित असल्याने त्यांना प्रतिनियुक्ती भत्ता लागू असणार नाही. 


३) महागाई भत्ता:- राज्य शासनाकडील त्यांचे वेतनमान कायम ठेवतील किंवा स्वीयेत्तर सेवेतील 
पदाशी संलग्न असणाऱ्या वेतनमानात वेतन घेतील. त्याप्रमाणे त्यांना राज्य शासनाकडील किंवा 
राज्य मराठी विकास संस्था यांच्याकडील नियमानुसार अनुज्ञेय असलेला महागाई भत्ता 
मिळण्याचा हक्क असेल. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि-२०२२/प्र.क्र.४२//आस्था-२ 


४) घरभाडे भत्ता/स्थानिक पूरक भत्ता :- त्यांना राज्य शासनाच्या नियमांनुसार वेळोवेळी अनुज्ञेय 
असेल त्याप्रमाणे घरभाडे भत्ता, स्थानिक पूरक भत्ता मिळण्याचा हक्क असेल. 


५) पदग्रहण अवधी वेतन आणि बदली प्रवास भत्ता :- स्वीयेत्तर सेवेत बदली झाल्यानंतर आणि तेथून 
परत आल्यानंतर अशा दोन्ही वेळच्या पदग्रहण अवधीमध्ये त्यांचे वेतन व प्रवास भत्ता, राज्य 
शासनाच्या संबंधित नियमानुसार राज्य मराठी विकास संस्थेकडून देण्यात येतील. 


६) प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत कर्तव्यार्थ केलेल्या प्रवासाकरिता प्रवास भत्ता :- स्वीयेतर सेवेत रुजू 
झाल्यानंतर कराव्या लागणार्‍या प्रवासाकरिता राज्य शासनाच्या संबंधित नियमांन्वये किंवा राज्य 
मराठी विकास संस्थेच्या नियमान्वये प्रवास भत्ता आणि दैनिक भत्ता मिळण्याचा हक्क असेल. 


७) रजा - प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ हे नियम लागू 
असतील. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ च्या नियम १८ (२) मध्ये दिलेल्या 
कार्यपध्दतीचा काटेकोरपणे अवलंब करण्यात यावा. स्वीयेतर सेवेतून मुक्‍त झाल्यानंतर त्यांना 
परस्पर रजेवर जाण्यास राज्य मराठी विकास संस्थेने परवानगी देता कामा नये. म्हणजेच प्रथम 
शासकीय सेवेत रुजू होवून मूळ विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून नेहमीच्या पध्दतीने त्यांनी 
आपली रजा मंजूर करुन घेतली पाहिजे. स्वीयेतर सेवेच्या कालावधीत अथवा अखेरीस 
घेतलेल्या रजेच्या कालावधीबद्दल द्यावयाच्या रजा वेतनाचा कोणत्याही पूरक भत्त्याच्या 
संबंधातील संपूर्ण खर्च राज्य मराठी विकास संस्थेला सोसावा लागेल. 


८) विकलांगता रजेबद्दल रजा वेतन :- स्वीयेतर सेवेत किंवा अज्ञा सेवेमुळे आलेल्या विकलांगतेबद्दळ 
मंजूर करता येईल अशा रजेच्या संबंधात, अश्शी विकलांगता स्वीयेतर सेवा संपल्यानंतर 
उघडकीस आली तरीसुध्दा रजावेतन देण्यास राज्य मराठी विकास संस्था जबाबदार असेल. 
अशा रजा वेतनाचा खर्च राज्य मराठी विकास संस्थेकडून वसूल करण्यात येईल. 


९) रजा वेतन आणि निवृत्तीवेतन अंशदान :- सदरची संस्था १००% राज्य शासन अनुदानित 
असल्याने रजा वेतन व निवृत्ती वेतन अशांदान संस्थेने शासनाकडे जमा करण्याची आवश्‍यकता 
नसेल. 


qo) रजा मुदती प्रवास सवलत :-- त्यांना राज्य शासनाच्या संबंधित नियमातील तरतूदीनुसार 
रजामुदती प्रवास सवलत मिळण्याचा हक्क असेल. या संबंधातील खर्च राज्य मराठी विकास 
संस्थेस सोसावा लागेल. 


११) वैद्यकीय सवलती :- त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (वैद्यकीय उपचार) नियम, १९६१ अनुसार 
अनुज्ञेय असणाऱ्या वैद्यकीय सुविधांपेक्षा कमी प्रतीच्या नसतील अशा सुविधा मिळण्याचा हक्क 
असेल आणि त्यावरील खर्च राज्य मराठी विकास संस्थेला सोसावा लागेल. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि-२०२२/प्र.क्र.४२//आस्था-२ 


१२) सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीची वर्गणी :- स्वीयेत्तर सेवेतील राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 
भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करावयाच्या सर्व रक्कमा संस्थेने भविष्य निर्वाह निधी 
लेखांकनासाठी विहित केलेल्या परिपूर्ण अनुसूचीसह थेट महालेखापाल १/२, मुंबई/नागपूर 
यांच्या कार्यालयात रेखांकित धनाकर्षाद्वारे अथवा स्थानिक रेखांकित धनादेशाद्वारे जमा करावी. 


वरील कार्यपध्दतीचा अवलंब न करता अज्ञा रक्कमा चलनाद्वारे बँकेत (कोषागाराझशी 
निगडीत बँक) भरणा केल्यास चलनावर खातेदाराचा संपूर्ण तपशील नमूद करावा. त्याचप्रमाणे 
चलनासोबत सर्व तपज्ञील भरलेली भविष्य निर्वाह निधी खात्याच्या लेखांकनास विहित केलेली 
अनुसूची जोडण्याची दक्षता घ्यावी. ह्या तपशीलाअभावी रकमा खातेदाराच्या खात्यात उशिराने 
जमा झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यालयाची तसेच संबंधित कर्मचाऱ्याची राहील. 


प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत त्यांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यातून परतावा/ना-परतावा 
अग्निम मंजूर करण्यास शासन (वित्त विभाग) सक्षम असल्यामुळे याबाबतचे अर्ज वित्त विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात यावेत. 


१३) विभागीय चौकशी :- त्यांच्याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु करावयाची असेल तर त्यांना, 
त्यांच्या मूळ विभागाकडे परत पाठविण्यात येईल. शासन त्यांना निर्वाह भत्ता देईल परंतु तो राज्य 
मराठी विकास संस्थेकडून वसूल करण्यात येईल. 


१४) बोनस/सानुग्रह प्रदान :- त्यांना बोनस किंवा सानुग्रह प्रदान अनुज्ञेय नाही. तथापि, राज्य मराठी 
विकास संस्थेमध्ये बोनस किंवा सानुग्रह प्रदान जाहीर करण्यात येत असल्यास (त्यांच्यावर बोनस 
देण्याचे कायदेशीर बंधन नसळे तरीही) संस्थेने जाहीर केलेले सानुग्रह प्रदान स्वीकारण्यास 
त्यांना परवानगी देता येईल. 


१५) गट विमा योजना:- त्यांच्या वेतनातून राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजनेच्या वर्गणीपोटी 
राज्य मराठी विकास संस्था दरमहा वसूल करील आणि ही रक्‍कम धनादेशाद्वारे महालेखापाल 
(लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्याकडे पाठवेळ. सदर रक्‍कम “८०११-विमा व निवृत्ती 
वेतन निधी इतर विमा व निवृत्तीवेतन निधी राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची गट विमा योजना 
(£09900484)* या लेखाशीर्षाखाली जमा दर्शविण्यात यावी. सदर वर्गणी भरण्यास विलंब 
करण्यात आल्यास विलंब कालावधीत दंडनीय दराने व्याज आकारण्यात येईल. 


१६) कर्ज आणि अग्रिम:- प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत, भविष्य निर्वाह निधी परतावा/प्राप्त/ना- 
परतावा अग्निम, घरबांधणी अग्निम, मोटारकार अग्रिम, वैयक्तिक संगणक अग्रिम मंजूर करण्यास 
शासन सक्षम असेल. याबाबतचे त्यांचे अर्ज त्यांच्या मूळ विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात 
यावेत. राज्य मराठी विकास संस्थेने त्यांना सदर अग्निम मंजूर करु नये. 


१७) प्रतिनियुक्तीवर असताना रजेवरुन अथवा प्रशिक्षणावरुन परत आल्यानंतर नियुक्ती :- त्यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत रजेवर गेल्यास किंवा प्रशिक्षणासाठी गेल्यास आणि ते धारण करीत 
पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि-२०२२/प्र.क्र.४२//आस्था-२ 


असलेल्या पदावर अन्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आळी आणि रजेवरुन अथवा 
प्रशिक्षणावरुन परत आल्यानंतर त्यांची नियुक्‍ती अन्य पदावर करण्यात आली तर रजा वेतन, 
वेतन, पदग्रहण अवधी, सक्तीचा खोळंबा कालावधी, इत्यादीबाबत सर्व खर्च रजा समाप्तीच्या 
अथवा प्रशिक्षण समाप्तीच्या दिनांकापासून ते अन्य पदाचा कार्यभार धारण करणे या दिनांकापर्यंत 
राज्य मराठी विकास संस्थेला सोसावा लागेल. 


१८) प्रतिनियुक्ती कालावधीत देशात/परदेशात प्रवास :- राज्य मराठी विकास संस्था यांच्याकडे 
प्रतिनियुक्तीवर असताना सदर संस्थेच्या कामासंबंधात देशात कोठेही प्रवास करावयाचा 
झाल्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीची आवश्‍यकता असणार नाही. मात्र, संस्थेच्या कामाच्या 
संबंधात परदेशी जावयाचे असल्यास, शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्‍यक असेल. त्याचप्रमाणे 
राज्य मराठी विकास संस्थेशी प्रत्यक्ष संबंध नसलेल्या शासकीय, निमशासकीय कामानिमित्त 
अथवा खाजगी संस्थांच्या समारंभासाठी देशांतर्गत प्रवास करावयाचा असल्यास त्यासाठी 
शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक राहील. 


१९) बढती :- प्रतिनियुक्तीवर असताना त्यांची मूळ विभागात बढती होण्याची वेळ आली असेल तर 
सर्वसाधारणपणे त्यांची प्रतिनियुक्ती पुढे चाळू ठेवू नये. तथापि, सक्षम प्राधिकाऱ्याने त्यांची 
प्रतिनियुक्ती पुढे चाळू ठेवली तर, त्यांना निकट-निम्नता नियमानुसार बढतीच्या पदाचे वेतन 
मंजूर केले जाईल आणि निकट निम्नता नियमाचा लाभ सहा महिन्यानंतर अनुज्ञेय असणार नाही. 


20) कायमचे समावेशन :- जर मागाहून त्यांची राज्य मराठी विकास संस्थेच्या सेवेमध्ये सामावून 
घेतले जाण्याची इच्छा असेल व अशा प्रस्तावास शासनाची मान्यता मिळाल्यास, त्यांना सामावून 
घेतले जाईल त्या दिनांकापासून ते शासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्याचे मानले जाईल. 


२१) शासनाने वेळोवेळी विहीत केलेले नियम लागू करणे - त्यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत 
शासन वेळोवेळी जे नियम करील किंवा जे कार्यकारी area निर्गमित करील ते नियम कार्यकारी 
आदेश यथास्थिती लागू असतील. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


